5 pool! Vere र os 
{ आळे. ग 
2. > f 


THe oo 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.५५७, ५ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक-२२७९३३४४ Email ID : desk14gad-mh@gov.in 
क्रमांक: प्रतिनि-१०२२/प्र.क्र.८४/का.१४ दिनांक :-२२ जून, २०२३. 
प्रति, 
सह /उप सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
विषय- अवर सचिव/उप सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने पदे भरण्याबाबत - 
आयुष्यमान भारत डिजीटल हेल्थ मिशन ही योजनेबाबत. 
संदर्भ-शझासन समक्रमांक दि.०६.०९.२०२२ चे पत्र. 
महोदय/महोदया, 


उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये, राष्ट्रीय स्वास्थ प्राधिकरण (NHA), भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या 
विद्यमानाने आयुष्यमान भारत डिजीटल हेल्थ मिशन ही योजना देशभर कार्यान्वित करण्याच्या अनुषंगाने खालील 
तक्त्यात नमूद पदे मंत्रालयीन अवर सचिव/उप सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत इच्छूकता मागविण्यात 


आली होती. 


Sr. Division Education Qualification Experience 
no 
1 IT Bachelor of Engineering/Technology in one of the | e Suitable government 
Division/Digital | following fields or equivalent: Officer not below the pay 
Health e IT scale of 15600-39100+grade 
e = Electronic &/or Telecommunication pay 6600 or Pay Level 10 
e Computer Science/Technology ७ Minimum 3 years’ 
Or Experience वॉ. Director/ 
MCA (Masters in computer Application) Deputy Director/ Assistant 
Director Level in 


implementing IT Programs at 
state level. 
७ (GoM Grade S-23 or S-25) 


2 | Coordination e Bachelor of Engineering/Technology or | ० Suitable government officer 
Division equivalent not below the pay scale of 
Or 15600-39100+ grade pay 
e MBBS/BDS 6600 or Pay Level 10 
Or ७ Minimum 3 years’ 


e An MBA/Master’s Degree in healthcare/ | Experience at — Director/ 
Public Health/Public Administration/ | Deputy Director/ Assistant 


Operations/Public Policy Director Level in 
Or implementing IT Programs at 
e A Graduate if an officer from the State Civil | state level. 

Services/Administrative Service e (GoM Grade S-23 or S-25) 
3. | Administration e Bachelor of Engineering/Technology or | ० Suitable government officer 
& Support equivalent not below the pay scale of 
Or 15600-39100+ grade pay 

e LLB/Master’s in public policy/public health | 6600 or Pay Level 10 
Administration ७ Minimum 3 years’ 


Or Experience at__—_—Director/ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि-१०२२/प्र.क्र.८४/का.१४ 


e MBA/Master’s Degree in healthcare/ Public | Deputy Director/ Assistant 
Health/Digital Health/Information | Director Level in Health/ IT/ 
Technology/Public Policy Public policy Programs at 

Or state level. 
A Graduate if an officer from the State Civil | (GoM Grade S-23 or S-25) 
Services/Administrative Service 


उपरोक्त पदासाठी अदयापही इच्छूकता किंवा कोणीही अधिकारी इच्छूक नसल्यास विभागाकडून “निरंक” 
अशी माहिती प्राप्त झाळेली नाही. तरी राष्ट्रीय स्वास्थ प्राधिकरण (NHA), भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या 
विद्यमानाने आयुष्यमान भारत डिजीटल हेल्थ far ही योजना कार्यान्वित करण्याकरिता उपरोक्त पदावर 
प्रतिनियुक्तीने जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या आपल्या विभागातील सर्व अवर सचिव/उप सचिवांना सदर 
प्रतिनियुक्तीबाबत अवगत करावे. इच्छुक अवर सचिव/उप सचिवांची नांवे, त्यांचे मागील पाच वर्षांच्या गोपनीय 
अहवालांच्या प्रमाणित प्रतींसह, वैयक्तिक माहिती (Bio-data), संपूर्ण सेवा तपशील (कालावधी, विभाग, पद), ना- 
विभागीय चौकशीचे प्रमाणपत्र व विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इ. माहिती या विभागाकडे दि.०६.०७.२०२३ पर्यंत 
निश्चितपणे प्राप्त होतील अशा रितीने पाठविण्यात यावी. तसेच कोणीही अधिकारी इच्छुक नसल्यास “निरंक” असेही 
या विभागास कळवावे, ही विनंती. 


3. सदर शासन पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२२१७१८१९०९०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आले आहे. 
आपला, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL_ 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a94941d6 
fa6ffe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BAB RA MAN E serialNumber=1740045 18DCF8ACA2F592BOE3DB67D519F7D78 
99F46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 


Date: 2023.06.22 17:19:36 +05'30' 


(वि. बा. माने) 
सोबत:-विवरणपत्र. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत- निवडनस्ती सा.प्र.वि./कार्यासन-१४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि-१०२२/प्र.क्र.८४/का.१४ 


विवरणपत्र 


अ.क्र मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
[=] अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
3 | शौक्षणिक अर्हता 
४ | स्थायित्व प्रमाणपत्र 
५ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
६ । मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
(साक्षांकित प्रतीसह) छायाप्रती (मूळ गोपनीय 
अहवाल पाठवू नयेत.) 
७ | Fara दायित्वे सादर केली आहेत का? 
८ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विळोकन केले आहे का? 
(लागू असल्यास) 
९ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती || दिनांकापासून | पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) ते eos Pasig 
दिनांकापर्यंत | ठिकाण 
(प्रतिनियुक्‍्तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 
| मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 
णं संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
१२ । प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 
कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


